डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण 
दिना निमित्ताने स्थानिक सुट्टी जाहीर 
करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः सार्वसु-११२२/प्र.क्र.११७/२९ 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगरु चौक, 
मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०५ डिसेंबर, २०२३. 


वाचा : सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.सार्वसु-११२२/प्र.क्र.११७/२९, दि.१२ डिसेंबर, २०२२. 


शासन परिपत्रक: 

सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र. सार्वसु-११९६/प्र.क्र.५/९६/२९, दिनांक १८ सप्टेंबर, 
१९९६ अन्वये मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्हयातील शासकीय /निमझ्ासकीय कार्यालयांना प्रतिवर्षी 
“अनंत चतुर्दशी” या दिवशी आणि सन २००७ पासून गोपाळकाला (दहीहंडी) निमित्ताने मुंबई शहर व मुंबई 
उपनगर जिल्ह्यांसाठी स्थानिक सुट्टी (Local Holiday) जाहीर करण्यात आली आहे. आता सन 2023 मध्ये 
मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्हयातील सर्व शासकीय/ निमशासकीय कार्यालयांना याद्वारे खालीलप्रमाणे तिसरी 
स्थानिक सुट्टी (Local Holiday) जाहीर करण्यात येत आहे. 


इंग्रजी तारीख भारतीय सौर दिनांक 


डा.बाबासाहेब आंबेडकर | of डिसेंबर, २०२३ | १५मार्गीर्षे, शके बुधवार 
Levene | 
२. हे आदेश मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील राज्य शासकीय/निमशासकीय कार्यालयांना लागू 
राहतील. 
३. वरील स्थानिक सुट्टी शासन निर्णय क्रमांक पी.अँन्ड एस.नंबर पी-१३/॥/बी, दिनांक ५ नोव्हेंबर, १९५८ 
मधील तरतूदीनुसार जाहीर करण्यात येत आहे . 
४. सदर परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१२०५१५३३३५८६०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by ROSHANI DINESH KADAM PATIL 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC 
ROSHANI DINESH 7072 
2.5.4.20=685cbbb5899027ea29d44ae02d 1 2f2c1313143ad837675 
d0e815a1 eb20fd0ce, postalCode=400032, st=Mah 
INumber=16D26A3CE7C86CC34 1C246E6BB468A80B20659C 
KA DAM PATI | CB13144AF609F03226E90BAOC, cn=ROSHANI DINESH KADAM 
PATI 
Date: 2023.12.05 15:35:09 +05'30' 


(रो. दि. कदम-पाटील) 
शासनाच्या उप सचिव 


= 


प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, 
२. मा.राज्यपाल यांचे परिवार प्रबंधक, 
३. मा.सभापती/मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधान परिषद/विधानसभा यांचे सचिव 
४. मा.उप सभापती/मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधान परिषद/विधानसभा यांचे खाजगी सचिव 
५. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सार्वसु-११२२/प्र.क्र.११७/२९ 


७. सर्व मा. मंत्री/मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव/स्वीय सहायक, 
८. मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधान परिषद / विधानसभा यांचे स्वीय सहाय्यक, 
९. मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२, 
१०. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
११. सर्व मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना शाखा), मंत्रालय, मुंबई, 
१२. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 
१३. प्रबंधक, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई 
१४. मुख्य आयुक्त, राज्य माहिती आयोग, मुंबई 
१५. मुख्य आयुक्‍त, लोक सेवा हक्क आयोग, मुंबई 
१६. सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, नवीन प्रशासन भवन, १ ला मजला, मादाम कामा रोड, मुंबई 
* १७. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 
* १८. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
* १९. प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उप लोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई, 
२०. विभागीय आयुक्‍त, कोकणभवन, नवी मुंबई, 
२१. जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, 
२२. मंत्रालयाच्या निरनिराळया विभागांखालील मुंबई शहर/मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील सर्व विभाग 
प्रमुख/कार्यालय प्रमुख, 
२३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
२४. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
* २३. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय,मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२ 
(त्यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी आवऱ्यक ते प्रसिध्दीपत्रक निर्गमित करावे, तसेच आकाडावाणी व 
दूरदर्शानद्वारे प्रसिध्दी द्यावी) 
२५. निवड नस्ती / सामान्य प्रशासन विभाग-२९ 
* पत्राद्वारे 


पृष्ठ २ पैकी २ 


